Reg.No./NPCITY/236/2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० /भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-४० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८८ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि - ४१६-२०२० . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६०१ / २०१ ९ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१ ९ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे व शुद्धीपत्रक अधिसूचना क्रमांक १२१-२०२० , दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० रोजी काढलेले आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
अ . - एक -१ ( १६०३ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे : 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी ( भूसंपादन ), अ . व प्र . क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१६-१७ , गाव घुईखेड , तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
न . भु . /प्लॉट 

सं . मो . प्रमाणे 
नंबर 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


चौ . मी . 


१ 


७०६ 


३३४.५७ 


एकूण . 


३३४.५७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बेंबळा प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


बेंबाळा प्रकल्प , मौजा घुईखेड, तालुका चांदुर रेल्व येथील गावठाणातील सेवा सहकारी सोसायटी 
गोडाऊनच्या खुल्या जागेसाठी पट्टा टि . एल . आर . मार्फत नियमीत झाल्याने भूखंड क्रमांक ७०६ चेचे 
खुल्या जागेबाबत संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


लोक विकास कार्याचे कामाकरीता. 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८ ९ . 
वाचा : -उप - अधीक्षक , भूमी अभिलेख, नांदगांव खंडे यांचे पत्र जा.क्र . ३०३३ - भू.स.श. -पुर्तता-मौजा मलकापूर - ०६-४७-२०१५-१६-२०२० , 

दिनांक १० ऑगस्ट , २०२० . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक मं.अ- उपजिभूस - लसींकामे - कावि -२२१-२०२०. 


ज्याअर्थी, भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०१५-१६ , मौजा मलकापूर , तालुका नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती, या प्रकरणामध्ये वरील 
वाचा संदर्भिय पत्रान्वये सुधारीत संयुक्त मोजणी प्राप्त झालेली आहे . सदर गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे गट नं . ९ / २ व ९ / १ पैकी मधील एकूण 

दोन 
भूधारकांच्या क्षेत्रात बदल करण्यात आलेला असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे . 


त्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे कलम १ ९ ची अधिसूचना क्रमांक अका -प्र.अ. - भू.सं.- कावि -४५२-२०१८ , मौजा मलकापूर , तालुका 
नांदगांव ( खंडेश्वर ), जिल्हा अमरावती, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे ३१ - जून -६ , २०१८ रोजी पृष्ठ ७ व ८ , 
अनुक्रमांक ६४७ वर प्रसिद्ध करण्यात आली . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे वाचा अन्वये दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


याऐवजी 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


संपादित क्षेत्रफळ 


अ.क्र . 


संपादति क्षेत्रफळ 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

( २ ) 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


९ / २ 


१४२ 


१ 


९ / २ 
वगळले 


१७२ 
वगळले 


४ 


९ / १ पैकी 


०३० 


४ 


तसेच सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद एकूण क्षेत्रामध्ये कोणतीही दुरूस्ती करण्यात आलेली नाही. 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक २१-२४ ऑगस्ट २०२० . 


जिल्हाधिकारी 
अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 


क्रमांक कली-भूसंपादन - कावि -५३८-२०२०. - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअ- कावि - ४८०-२०१९, दिनांक २२ 
एप्रिल , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१८-१९ , मौजा हैबतपुर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ. 


अ . क्र . 


भूसंपादन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


९ / २ 


० ९ ८ 


२ 


०६० 


१०/१ 
१० / १ अ 


३ 


0 


एकूण 


१६१ 


संपादनाचे प्रयोजन : -वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत , तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प सार्वजनिक प्रयोजनासाठी. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजा हैबतपुर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ , वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


अ . क्र . 


( 
१ 
) 


१ 


९ / २ 


० ९ ८ 


२ 


०६० 


१०/१ 
१० / १ अ 


३ 


O 


एकूण 


१६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ १ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूसंपादन - कावि-५३ ९ - २०२०. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअ- कावि - ४८१-२०१९ , दिनांक २२ 
एप्रिल , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१८-१९ , मौजा महितापुर, तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ . 


अ . क्र . 


भूसंपादन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


६ ९ 


० १३५ 


२ 


१ 


० २२५ 


एकूण 


०३६० 


संपादनाचे प्रयोजन : -वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 


अ . - एक -२ ( १६०३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपाबाबत विवरण 
निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
निम्न वर्धा प्रकल्प सार्वजनिक प्रयोजनासाठी. 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजा महितापुर, तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ, वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे.आर 


१ 


६ ९ 


० १३५ 


२ 


१ 


० २२५ 


एकूण 


० ३६० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


–निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ २ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूसंपादन - कावि- ५४०-२०२० . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअ- कावि -४८२-२०१९ , दिनांक 
२४ एप्रिल, २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


७ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१८-१९ , मौजा हुस्नापुर, तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 
अ . क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 


भूसंपादन किंवा 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


3 


२ 


२५ 


O 


३ 


३६ 


००१ 


४ 


५४ 


००१ 


एकूण 


००६ 


संपादनाचे प्रयोजन : -वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 


: 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत , तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प सार्वजनिक प्रयोजनासाठी. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. 

अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजा हुस्नापूर, तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ , वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


३ 


००२ 


२ 


२५ 


O 


३ 


३६ 


००१ 


४ 


५४ 


००१ 


एकूण 


० ०६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४९ ३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूसंपादन - कावि- ५४१-२०२० . – 


“ 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअ - कावि - ४८४-२०१९ , दिनांक २४ 
एप्रिल , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१८-१९ , मौजा सातेफळ , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ . 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूसंपादन किंवा 
गट नंबर 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ 


० ०२ 


२ 


५ 


0 


३ 


१० 


००१ 


४ 


११ 


००१ 


५ 


१२ 


००१ 


६ 


१५ 


००१ 


७ 


१८ 


. 


८C 


१ ९ 


० ९ ३ 


९ 


४५ 


० ०६ 


१० 


४६ 


० १२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


९ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 
9 
) 


( ३ ) 


हे.आर 


११ 


४७ 


०१५ 


१२ 


४८ 


० ०७ 


१३ 


४ ९ 


०१३ 


१४ 


५२ 


००१ 


१५ 


५३ 


००३ 


एकूण 


१६०५ 


संपादनाचे प्रयोजन : -वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत , तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा, 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प ( सार्वजनिक प्रयोजनासाठी .) 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. 

अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजा सातेफळ, तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ, वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


अ . क्र . 


१ 


१ 


० ०२ 


२ 


००२ 


३ 


१० 


००१ 


४ 


११ 


००१ 


१२ 


००१ 


६ 


१५ 


००१ 


७ 


१८ 


००३ 


८C 


१ ९ 


० ९ ३ 


९ 


४५ 


००६ 


१० 


४६ 


० १२५ 


११ 


४७ 


०१५ 


१२ 


४८ 


००७ 


१३ 


४ ९ 


०१३ 


१४ 


५२ 


००१ 


१५ 


५३ 


००३ 


एकूण 


१६०५ 


अ . - एक -३ ( १६०३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४९ ४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूसंपादन- कावि - ५४२-२०२० . - 


“ 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअ- कावि - ४८०-२०१९ , दिनांक 
२२ एप्रिल, २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्रा म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 
आणि 

म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ - ४७-२०१८-१९ , मौजा ब - हाणपुर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ , 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
१ ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( 
१ 
) 


हे.आर 


१ 


५ 


० १२५ 


२ 


६ 


० ०७५ 


३ 


००१ 


६८ 
६ ९ 


४ 


००१ 


एकूण 


० २२ 


संपादनाचे प्रयोजन : -वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


११ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत , तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
निम्न वर्धा प्रकल्प ( सार्वजनिक प्रयोजनासाठी .) 
या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांना सिंचनासाठी 
फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच 
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


अ . क्र . 


मौजा ब -हाणपुर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ , वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता 

भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


५ 


० १२५ 


२ 


६ 


० ०७५ 


३ 


६८ 


००१ 


४ 


६ ९ 


००१ 


एकूण 


०२२ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


एम . देवेंदर सिंह, 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक ३ जून २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 


२०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भूसं.अ.का.- भूसंपादन - कावि -२१३-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याचा कलम ३ चा खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड 
ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन 
संपादित करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिलहाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा केला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूटदेता येईल 


3 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्याकरीता उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१७-१८ , 
गांव अमरावती शहर (विलासनगर), तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती 
नझुल एकूण संपादित 

तपशील 
क्षेत्र करावयाचे 


अ.क्र . 


नझुल 


शिट नं . 


प्लॉट नं . 


इमारत 


विहिर 


झाडे 


इतर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( ४ ) 
चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी 


१ 


७० 


८ पैकी 


५०६०.४० 


९२.९ ० 


काही नाही काही नाही काही नाही काही नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


अमरावती शहर , ता . जि . अमरावती येथील विलास नगर मधील विलास नगर ते रतनगंज या मुख्य रस्त्याला 
जोडणेबाबत पोच रस्ता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


अमरावती शहर स्थित विलास नगर , मधील शिट क्र . ७० प्लॉट क्र . ८ ( सोसायटी प्लॉट क्र . १० भाग ) 
येथील ९२.९ ० चौ . मि . जागा पोच रस्त्याकरीता संपादित करणेबाबत 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


पायाभूत सोयी सुविधा. ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा यांबाबत व इतर लाभासंबधात ) 
सबब माहिती निरंक. 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


अनुसूची-- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे नाव - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक . 
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


दिनांक १६ मार्च २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अ.का.- कावि - ३७३-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४ -प्र . क्र . ७७ - अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ . - एक -४ ( १६०३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील 

नमूद करावा ) . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्याकरीता उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( अ.व.प्र . ) लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१८-१९ , 
गांव खेल खुशाल कु - हा , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


मालमत्ता 


अंदाजित 


क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


चौ . मी . 


१ 


२०/४ 


०.३० 


२ 


२० / ४ अ 


०.३५ 


३ 


२०/१ 


०.४० 


४ 


२०/२ 


०.६० 


५ 


२० / २ अ 


०.४६ 


६ 


२० / २ ब 


०.८० 


७ 


१/३ 


०.१० 


एकूण क्षेत्र 


३.०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ : बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे जवळपास क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी 

पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धानामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार 
निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक, 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही ). 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ). 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे नाव - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्रा क्रमांक २ , अमरावती या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक २ ९ जुलै २०२० . 


जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कलि - भूसंपादन - कावि - ४८१-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेले आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


उक्त 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१८-१९ , 
गांव देवधरी, तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित 

गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे.आर 


१ 


३१ / २ / क 


०० ९ 


२ 


३१/१ 


००३ 


३ 


३ ९ 


०२४ 


एकूण क्षेत्र 


०३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


दहेगाव लघु पाटबंधारे योजना, ता . राळेगाव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


दहेगाव लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाच्या वळण रस्त्याच्या कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


या प्रकल्पाद्वारे लोकांना जमिनीचे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत शेतक - यांना येण्याजाण्या 
करीता फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पनात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे . 

अनुसूची-- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण - ०१-२०१५ - प्र. क्र . ३ - अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची-- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक . 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


यवतमाळ : 
दिनांक २० जुलै २०२० . 


एम . देवेंदर सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ ८ . 

सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस . 


क्रमांक उपवि - अका -भूसंपादन - २०१-२०२० . – 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण- ०३-२०१५ - प्र. क्र . ३४ - अ -२ , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन 
खाजगी वाटाघटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का. प्र.अ. भूसंपादन- का.वि.-४२५-२०१८ जिल्हाधिकारी कार्यालय दिनांक 
९ मे , २०१ ९ अन्वये उक्त शासन निर्णय , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक, 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन -०१-२०१७ - प्र.क्र . १२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


अ .- एक -५ ( १६०३ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , 


शके १ ९ ४२ 


त्याअर्थी, आता , 


१. उक्त शासन निर्णय परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , मनिष गायकवाड , सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे 


याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची - एकमध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता, 
विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे. 


( दोन ) रस्त्याच्या कामाकरीता जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 
शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परीगणतीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून , मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधीत भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे 
कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 


२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, 
अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/ विशेष प्रकल्प विभागाच्या प्राधिकृत अधिका - यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 


४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये/ 
कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती या प्राधिकृत अधिका - यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची - एक 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीचा तपशील 


सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ५८-४७-२०१७-१८ , 


गट / सर्वे 


गांव पळसमंडळ, तालुका नांदगाव ( खं ) , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . 

भूधारणा 

गा.न.नं.७ / १२ खरेदी 
क्रमांक पध्दती प्रमाणे एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

हे . आर 


हे . आर 


१ 


१०३ 


भो - वर्ग-१ 


१ ९ १ 


२ 


४७ 


१५ ९ 


O 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग-१ 


३ 


५२ 


१४३ 


० २० 


४ 


४६ पैकी 


भो - वर्ग-१ 


२०३ 


o oy 


४६/१ 


भो - वर्ग-१ 


१६७ 


०१३ 


एकूण 


८६३ 


०४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९९ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटिस 


क्रमांक उपवि - अका - भूसंपादन - २०२-२०२०. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ - प्र.क्र .३४ - अ -२, दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन 
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता यांचे नांवे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का. -प्र.अ. - भूसंपादन - का.वि. ४२५-२०१८ जिल्हाधिकारी कार्यालय दिनांक 
९ मे , २०१ ९ अन्वये उक्त शासन निर्णय , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ - प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


२ . 


१ . उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , मनिष गायकवाड , सक्षम अधिकरी तथा उपविभागीय अधिकारी, चांदूर 
रेल्वे याद्वारे , 

( एक ) अनुसूची-एकमध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी 
अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

( दोन ) रस्त्याच्या कामाकरीता जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरिय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या 
व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परीगणतीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल. 

( तीन) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन, खाजगी वाटाघाटीद्वारे विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नांवे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र ( विकल्प) मागवीत आहे. 

संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत /विशेष प्रकल्प विभागाच्या प्राधिकृत अधिका - यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती या प्राधिकृत अधिका -यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची-एक 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीचा तपशील 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६०-४७-२०१७-२०१८ , गाव खंडाळा, तालुका नांदगाव ( खं . ) , जिल्हा अमरावती. 
गट / सर्व्हे क्रमांक 

गा.न.नं. ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


४ . 


अ . क्र . 


भूधारणा पद्धती 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१२२ 


० १० 


२ 


१/२ पैकी 
१/२ पैकी 
२४ पैकी 


भो -वर्ग-१ 
भो -वर्ग-१ 
भो - वर्ग -१ 


१२१ 


० १० 


३ 


१२६ 


००८ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


४ 


२४ पैकी 


१२६ 


००४ 


२५/१ 


० ३१ 


००१ 


६ 


०६३ 


००३ 


७ 


० ५७ 


००१ 


८ 


२५/२ 
२५/३ 
१४/१ 
१४/२ 
१५/२ 


१४० 


०६७ 


९ 


७६५ 


०३७ 


१० 


५६ ९ 


० ४० 


११ 


०२ ९ 


०१६ 


१६/१ पैकी 
१६/२ पैकी 


१२ 


० ८५ 


००७ 


१३ 


१०८ 


०३८ 


१६ / ३ अ 
१६ / ३ अ 


१४ 


भो -वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो -वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो -वर्ग -१ 
भो -वर्ग -१ 
भो -वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग-१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग-१ 
भो -वर्ग -१ 


०६० 


० ० ९ 


१५ 


१६/१ अ 


०५३ 


० १३ 


१६ 


३६४ 


०२० 


१७ 


०७५ 


० १२ 


१८ 


०८१ 


० १ ९ 


१ ९ 


१६२ 


० १४ 


१७ पैकी 
१८/१ पैकी 
५१/२ पैकी 
५१/२ पैकी 
५१/१ पैकी 
५१/१ पैकी 
५६/३ 
५६/२ अ पैकी 


२० 


१७४ 


० ३१ 


२१ 


१७५ 


०१६ 


२२ 


० ८१ 


० ११ 


२३ 


११८ 


० ११ 


२४ 


५६ / २ ब 


१२१ 


००८ 


एकूण 


३८ ०६ 


४०६ 


भाग १ (अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०० . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटिस 


क्रमांक उपवि - अका- भूसंपादन -२०३-२०२० . 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण- ०३-२०१५ - प्र.क्र .३४ - अ -२, दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन 
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता यांचे नांवे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का.-प्र.अ. - भूसंपादन - का.वि. ४२५-२०१८ , जिल्हाधिकारी कार्यालय दिनांक 
९ मे , २०१ ९ अन्वये उक्त शासन निर्णय , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन 
परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ - प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 


आहेत . 


त्याअर्थी, आता, 

उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , मनिष गायकवाड , सक्षम अधिकरी तथा उपविभागीय अधिकारी, चांदूर 
रेल्वे याद्वारे, 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


( एक ) अनुसूची -एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी 
अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

( दोन ) रस्त्याच्या कामाकरीता जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरिय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या 
व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परीगणतीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

( तीन ) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन, खाजगी वाटाघाटीद्वारे विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती तर्फे 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे. 

संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत /विशेष प्रकल्प विभागाच्या प्राधिकृत अधिका - यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून 
देण्यात येईल . 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये/ 
कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती या प्राधिकृत अधिका - यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 


२ . 


४ . 


अनुसूची-एक 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीचा तपशील 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६१-४७-२०१७-२०१८ , गाव हंसापूर, तालुका नांदगाव ( खं . ) , जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . गट / सर्व्हे क्रमांक 

भूधारणा पद्धती गा.न.नं .७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३५/३ 


१६२ 


०२२ 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 


२ 


३३/१ पैकी 


१६२ 


०१८ 


एकूण 


३२४ 


० ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०१ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटिस 


क्रमांक उपवि- अका- भूसंपादन -२०४-२०२०. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ -प्र.क्र .३४ - अ -२, दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन 
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता यांचे नांवे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


अ . - एक -६ ( १६०३ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का. प्र.अ.- भूसंपादन- का.वि . ४२५-२०१८ , जिल्हाधिकारी कार्यालय दिनांक 
९ मे , २०१ ९ अन्वये उक्त शासन निर्णय , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक, 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 

१ . उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , मनिष गायकवाड , सक्षम अधिकरी तथा उपविभागीय अधिकारी, चांदूर 
रेल्वे याद्वारे, 

( एक ) अनुसूची -एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी 
अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

( दोन ) रस्त्याच्या कामाकरीता जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरिय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या 
व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परीगणतीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन , खाजगी वाटाघाटीद्वारे विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे 
कार्यकारी अभियंता , विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नांवे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प ) मागवीत आहे . 

संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / विशेष प्रकल्प विभागाच्या प्राधिकृत अधिका - यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल . 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती या प्राधिकृत अधिका -यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची- एक 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीचा तपशील 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ५ ९ - ४७-२०१७-२०१८ , मौजे जावरा मोळवण, तालुका नांदगाव ( खं . ) , जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . गट / सर्व्हे क्रमांक 

गा.न.नं. ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


४ . 


भूधारणा पद्धती 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२/१ 


भो - वर्ग -१ 


१४१ 


००५ 


२ 


३/२ 


०७२ 


० १२ 


३ 


७२ / २ / अ 


०४१ 


००७ 


४ 


७२/२ 


०६५ 


००८ 


७२ / २ / क 


भो - वर्ग -१ 
भो -वर्ग-१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 


०६५ 


००८ 


६ 


७२/२ ब 


०६४ 


००७ 


७ 


७२/१ ब 


१४१ 


०१२ 


८ 


०७१ 


००४ 


७२/१ अ पैकी 
७२/१ अ पैकी 


९ 


भो - वर्ग -१ 


०७० 


००५ 


१० 


७२/१ 


१ १३ 


००७ 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 


११ 


७३/२ पैकी 


२३१ 


०१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१२ 


७३/२ पैकी 


० ८३ 


० ०४ 


१३ 


७३/१ 


४ १० 


०३१ 


१४ 


०४१ 


००६ 


७४/२ 
७४/४ 


१५ 


० ४१ 


००३ 


१६ 


१०२ 


००५ 


७४/३ पैकी 
७४/३ पैकी 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग-१ 
भो -वर्ग-१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो -वर्ग-१ 


१७ 


२०० 


० ४२ 


१८ 


७५/१ 


११७ 


००१ 


७५/२ पैकी 


०६७ 


००४ 


१ ९ 
२० 


११६ 


००५ 


७५/३ 
७३/२ 


२१ 


२२६ 


०२४ 


एकूण 


२४ ७७ 


२१३ 


दिनांक २२ जुलै २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०२ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटिस 
क्रमांक उपवि- अका- भूसंपादन - २१०-२०२०. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ - प्र.क्र .३४ - अ -२, दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन 
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी अभियंता यांचे नांवे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन - का.वि. ४२५-२०१८ , जिल्हाधिकारी कार्यालय दिनांक 
९ मे , २०१ ९ अन्वये उक्त शासन निर्णय , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन 
परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ - प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 


आहेत. 

त्याअर्थी, आता , 


१ . 


उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , मनिष गायकवाड, सक्षम अधिकरी तथा उपविभागीय अधिकारी, चांदूर 


रेल्वे याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची- एकमध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे कार्यकारी 
अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

( दोन) रस्त्याच्या कामाकरीता जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरिय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या 
व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परीगणतीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल. 

(तीन ) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन , खाजगी वाटाघाटीद्वारे विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती तर्फे 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे. 

संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


२ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


४ . 


३. संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे/ कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत /विशेष प्रकल्प विभागाच्या प्राधिकृत अधिका - यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग , अमरावती या प्राधिकृत अधिका - यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची-एक 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीचा तपशील 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६२-४७-२०१७-२०१८ , गाव वेणी गणेशपूर , तालुका नांदगाव ( खं . ) , जिल्हा अमरावती. 
गट / सर्व्हे क्रमांक 

गा.न.नं .७/ १२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ . क्र . 


भूधारणा पद्धती 


एकूण क्षेत्र 


. 


आर 


हे . आर 


१ 


४४० 


१ ९ ६ 


० २५ 


२ 


१८६ 


० १० 


५ पैकी 
५ पैकी 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 


३ 


१८५ 


०१५ 


४ 


१० पैकी 


१८२ 


००१ 


भो - वर्ग-१ 


०४१ 


१५ पैकी 
१५ पैकी 


६ 


०४१ 


० ०३ 


७ 


१४७ 


२ १४ 


० २६ 


भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 
भो - वर्ग -१ 


८ 


१५३ 


१ ११ 


० २१ 


९ 


१५० 


२ ९ ८ 


० ३१ 


एकूण 


१४ ५४ 


१३५ 


चांदुर रेल्वे : 


दिनांक २ ९ जुलै २०२० . 


मनिष गायकवाड , 
सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, 

चांदुर रेल्वे, जि . अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०३ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


प्रकटन-३ 


क्रमांक ३११९ -सिं.व्य .- अधिसूचना - ३-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलमे ५ , ६ , ७ व नियम ३ नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२५ 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२३६ 


१ १० 


२३६ 


०४० 


१३० 


१०२ 


१३१ 


०४२ 


१३८ 


० २० 


१३८ 


०७४ 


त्याअर्थी, मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असे जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर 
व भोगवटाधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, 
अकोला सिंचन मंडळ , अकोला यांच्या कार्यालयात अपील करता येईल. 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : पेनटाकळी प्रकल्प , ता . मेहकर जि . बुलडाणा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) : शंकरभारती 

पाणी वापर संस्था , दुधा 
को.प.बं / शाखा/ 
कालवा /वितरीका / गट नं निहाय सिंचन क्षेत्र 
जलाशय 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१४३ 


१३२ 


१४८ 


१ ९ २ 


१५३ 


२०५ 


१५३ 


० ९ १ 


१५३ 


००१ 


१५३ 


० ९ १ 


१६४ 


०४० 


१६४ 


१०८ 


गट नं 


१६ ९ 


१०१ 


१६ ९ 


०६१ 


हे . आर 


१६ ९ 


१२१ 


मौजे दुधा 


१६ ९ 


०४० 


पेनटाकळी प्रकल्प , 


२०७ 


२०३ 


१६ ९ 


०४१ 


ता . मेहकर, 


२०७ 


० ८१ 


१० 


०४० 


१०८ 


२४४ 


१० 


०१५ 


जि . बुलडाणा, 
दुधा को , प . ब . उपसा 


११४ 


१३० 


१० 


०४० 


११ ९ 


० १४ 


१० 


०३० 


११ ९ 


० ८१ 


१६ 


०६० 


११ ९ 


० ८७ 


१६ 


० ५० 


११ ९ 


१०१ 


१६ 


०६० 


१७२ 


१०१ 


८८/१ 


१२५ 


१७२ 


०४१ 


१४० 


१७२ 


०२० 


८८/१ 
८८/१ 
८८/२ 


१ १० 


१७२ 


० ४० 


० ४० 


२२५ 


०७० 


२०४ 


२३५ 


२२५ 


० ९ ० 


२०४ 


२३५ 


२२५ 


० १ ९ 


२०४ 


२३५ 


१८३ 


१२१ 


१ ९ ० 


० ९ ७ 


१८८ 


२४२ 


१ ९ ० 


०७५ 


१ ९ ५ 


१२६ 


१ ९ ० 


०७५ 


२२ ९ 


० ९ २ 


१८५ 


०६१ 


१ १० 


१८५ 


० ४० 


२२ ९ 
२३६ 


१४२ 


१ ९ २ 


१६२ 


२३६ 


०४० 


१ ९ ७ 


०६० 


२३६ 


११० 


१ ९ ७ 


०३० 


अ . - एक -७ ( १६०३ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ ९ ७ 


०३० 


१३७ 


० ५८ 


१२७ 


० ४१ 


१४७ 


१०० 


१२७ 


१०७ 


१४७ 


१०३ 


१३२ 


१३० 


१४२ 


०७१ 


१३२ 


०७४ 


१५२ 


१८० 


१३ ९ 


१०० 


१५२ 


१५१ 


१४४ 


१६१ 


१५७ 


१२४ 


१४४ 


०७० 


१६३ 


१४० 


१४ ९ 


० ९ ६ 


१६३ 


२२० 


१४ ९ 


० ९ ६ 


१६३ 


२५ 


१५४ 


१८४ 


१६३ 


०४७ 


१६० 


० ४० 


१६३ 


० ८० 


१६० 


० ८३ 


१६३ 


१ १५ 


१६५ 


०८० 


१६८ 


०७१ 


१६५ 


० ५८ 


१६८ 


० ८० 


८० 


१४३ 


१६८ 


०६० 


१०७ 


१२१ 


१६८ 


० ५२ 


१०७ 


१२२ 


१६८ 


३४ 


१०७ 


१२१ 


१५ 


० ५० 


११२ 


० ४० 


१५ 


० ५० 


११२ 


१ ९७ 


१५ 


०७६ 


११२ 


१७२ 


८३ 


१०७ 


११२ 


० ९९ 


७७ 


१०० 


११२ 


१ ९ ७ 


9 


०४० 


११२ 


१७२ 


৩9 


१७८ 


११८ 


०८१ 


१० ९ 


१२१ 


११८ 


१०१ 


११५ 


२०२ 


१७६ 


०४० 


१२० 


३२ 


१७६ 


० ८० 


१२० 


२३२ 


२२४ 


१२२ 


१२० 


०६१ 


२०२ 


१०८ 


२०७ 


२०४ 


२०२ 


१४२ 


२०७ 


० ८० 


२०२ 


१३६ 


१७८ 


१२ ९ 


२०२ 


१०१ 


१७८ 


१२ ९ 


१७० 


०७५ 


२२८ 


१०१ 


१७० 


० ३५ 


२२८ 


० ९९ 


१७० 


०७५ 


२२८ 


०७० 


१७० 


० ९ ५ 


२२८ 


४० 


१७० 


११५ 


१७३ 


०३० 


१७० 


१ १५ 


१७३ 


१०० 


१७० 


० ५५ 


१७३ 


० ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ ९ १ 


४१० 


१७७ 


०६१ 


१८४ 


१२२ 


৭99 


०६१ 


१८ ९ 


१४० 


৭99 


०४० 


० ६० 


१७७ 


०४० 


१८ ९ 
१८ ९ 
१ ९ ६ 


१८५ 


१४ 


१७१ 


१०२ 


१४ 


० ८४ 


१४ 


० ८४ 


२३० 
२३० 


१३० 
१ ९ २ 


८२ 


१५५ 


२३० 


० ८२ 


८७ 


० ९ ८ 


१६२ 


७६ 


१६० 


१२६ 
१३१ 


१३० 


१२० 


७६ 
७६ 
७६ 


१ १० 


८७ ५३ 


एकूण 


०६० 


७६ 


० ८० 


०७५ 


७६ 


१४२ 


११० 


० ८१ 


०२० 


८८/२ 
८८/२ 
८८/२ 
८८/२ 


१२१ 


११० 


०४१ 


१२० 


११६ 


१७० 


७८ 


० ५४ 


२०५ 


० ९ ५ 
० ९ २ 


१८२ 


० ९ ७ 


२०५ 
२०५ 


० ९ ५ 


१८७ 


१२२ 


१२३ 


१८७ 


१७४ 


०१३ 


१७४ 


१२३ 


१ ९ ४ 


० ९ १ 


१ ९ ४ 


०४५ 


६७ 


१६१ 


एकूण 


०४१ 


८० 


१४५ 


०७४ 


१ ९९ 
१ ९९ 
२३५ 
२३५ 
२३५ 
१२ ९ 


११ 


० ८१ 


०७४ 


८५ 


१०८ 


०७४ 


१२३ 


१०० 


१४३ 


१२३ 


३०० 


१३४ 


०३२ 


१२३ 


२०६ 


१३४ 


०३२ 


१४२ 


१३४ 


०२१ 


१०६ 
१०६ 


०७५ 


१४१ 


२१० 


१०६ 


०७३ 


१४६ 


२३४ 


१११ 


०६५ 


१४६ 


२३४ 


१११ 


०६५ 


१५१ 


०२४ 


१११ 


०७० 


१५१ 


०६१ 


१११ 


०६२ 


१५१ 


०४० 


१११ 


१२० 


०२० 


१५१ 
१५१ 


११७ 


० ९ ८ 


०१७ 


१५६ 


११७ 


० ९ ८ 


०८१ 


१६२ 


० ४१ 


१७१ 


१६२ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१७१ 


१६२ 


१७० 


० ९ ० 


२२३ 


१३ ९ 


१७० 


०३५ 


१७५ 


० ८२ 


१७० 


० ७५ 


२०१ 


१६२ 


१७० 


०३५ 


२०१ 


१६२ 


१७० 


०७० 


१८१ 


० ९७ 


०७४ 


०३१ 


५ 


०३२ 


१ ९ ३ 
१ ९ ३ 


१८३ 


६ 


० ५२ 


१८६ 


१४८ 


६ 


० ४० 


१ ९ ८ 


०३ ९ 


७ 


२० 


१ ९ ८ 


०३ ९ 


८४ 


१०७ 


१ ९ ८ 


०४० 


११३ 


१७६ 


२३२ 


१०२ 


१२१ 


० ८८ 


१२८ 


१३५ 


१२१ 


१६२ 


१३३ 


१६४ 


१२१ 


१ १२ 


१४० 


० ८३ 


१२१ 


०७४ 


१४५ 


११५ 


१२२ 


२०० 


१४५ 


१२० 


१२२ 


१४० 


१४५ 


१ १७ 


१२२ 


० ८१ 


१५० 


१ ९ २ 


१२४ 


०२ 


१५५ 


०८१ 


१२४ 


० ९ ३ 


१६१ 


०४२ 


१२४ 


१०३ 


१६१ 


०४२ 


१२५ 


१ ९ २ 


१६६ 


० ८१ 


१२५ 


०४० 


१६६ 


०६८ 


१२५ 


१ ९ १ 


१३ 


३३२ 


१२५ 


० ८५ 


८१ 


१५५ 


१०३ 


२४ ९ 


८६ 


० ९ ८ 


१०४ 


० १० 


७२ 


१ ११ 


१०४ 


०७० 


७२ 


०६० 


१०४ 


०८० 


७२ 


१ ११ 


१०४ 


००१ 


७२ 


१० ९ 


१०४ 


०४८ 


७२ 


१४ ९ 


१०४ 


०७१ 


१०७ 


१२१ 


१५८ 


०८० 


१५८ 


१०५ 


एकूण 


८७ ५७ 


१६७ 


० ५० 


१६७ 


० २० 


१७० 


१३० 


१६७ 


००८ 


१७० 


०० ९ 


१६७ 


०७० 


१७० 


० ३० 


२०० 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२ ९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२०० 


२०२ 


४० 


० ४४ 


२०० 


०६३ 


४० 


०२२ 


२०० 


०८० 


४० 


०२२ 


२०० 


० ८० 


४० 


०२२ 


२०० 


१२० 


४० 


०४४ 


२३१ 


० १ ९ 


४० 


०२२ 


ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ 


२३१ 


१०२ 


१५१ 


०७५ 


०७५ 


४२ 


० ७६ 


एकूण 


७२६६ 


०७६ 


०७६ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


३१५ ०४ 


४२ 


०७५ 


४३ 


१६५ 


मौजे पेनटाकळी 


४४ 


११५ 


३७ 


० ३५ 


४४ 


०७४ 


३७ 


० ९ ५ 


५८ 


० ९ ० 


३७ 


० ५५ 


०७० 


३७ 


०७० 


५८ 


०७१ 


३७ 


० ८० 


५८ 


२३० 


३७ 


१ ९ ० 


६१ 


१७० 


३७ 


०३० 


६१ 


१७० 


३७ 


१४० 


३७ 


० ४० 


२१०२ 


३८ 


०३५ 


एकूण 


३८ 


०३५ 


३८ 


०३५ 


६१ 


१६० 


३८ 


६६ अ 


०६० 


0 


३८ 


०२० 


६६ अ 


० ८१ 


३८ 


००५ 


६६ अ 


०८१ 


३८ 


० ९ ० 


६६ अ 


०६१ 


३८ 


१४५ 


६२ 


१७५ 


० ९ ० 


६२ 


०७५ 


३८ 
३८ 


२८० 


६२ 


० ९ ० 


३८ अ 


२११ 


६२ 


०७५ 


३८ अ 


२५७ 


६२ 


१६२ 


३ ९ 


३१४ 


६२ 


०७५ 


४१ 


४८६ 


६२ 


० १० 


६३ 


१५१ 


एकूण 


२८ २८ 


६३ ब 


१८१ 


६३ 


०८० 


अ . - एक -८ ( १६०३ ) . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 
हे . आर 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०४ . 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 


६३ 


०७१ 


प्रकटन -३ 


६४ 


१८० 


६४ 


१५० 


६६ ब 


०४० 


६५ 


१३१ 


६५ 


०८० 


६५ 


०८० 


६५ 


१२० 


एकूण 


२३६ ९ 


६५ 


० ८० 


६५ 


१८५ 


६५ 


१८५ 


० ८० 


६५ 
६५ 


क्रमांक ३११ ९-सिं.व्य . अधिसूचना- ३-२०२०. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , 

महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीने शेतक -यांकडुन व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ च्या कलमे 
५,६,७ चा नियम क्र . ३ , नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणीवापर 
संस्थेचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी 
मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, 
बुलडाणा खालीप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्ययावत नकाशाच्या व 
प्रमाणित जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा कार्यालय, 
उपविभाग कार्यालय व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सुचना माहिती साठी 
प्रसिध्द करीत आहे. 

मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे 
विभाग , बुलडाणा याद्वारे असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाचे किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनीस पाणी पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने शेतक -यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, 
अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नांव : पेनटाकळी प्रकल्प , ता . मेहकर जि . बुलडाणा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) : भोलेनाथ पाणी 

वापर संस्था , पेन टाकळी 
को.प.बं / शाखा / 
कालवा / वितरीका/ गट नं निहाय सिंचन क्षेत्र 


१४० 


६५ 


१४० 


६५ 


१८५ 


६५ 


१८५ 


६५ 


१ १० 


६६ 


१ ९ २ 


६६ 


० ८६ 


६६ 


१८३ 


६६ 


० ८१ 


०८१ 


०८१ 


६६ 
६६ 
६६ 
६६ 


० ९ ३ 


०३० 


६७ 


३८२ 


६८ 


१ ८७ 


जलाशय 


१८७ 


६८ 
६ ९ 
६ ९ 


१८६ 


गट नं 


क्षेत्र 


१८७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


७० 


१८८ 


हे . आर 


एकूण 


३४३४ 


मौजे पेनटकळी 


पेनटाकळी प्रकल्प , 


२ 


० १० 


एकूण 


१०७३३ 


ता . मेहकर, 


३ 


० २५ 


४ 


२४१ 


एकूण ओलिताखालील सिंचन क्षेत्र : 


४२२३७ 


जि . बुलडाणा, 
दुधा को , प . बं . उपसा 


४ 


० ०५ 


५ 


० ०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३१ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


००६ 


१०१ 


११३ 


६ 


० २३ 


१०२ 


०४० 


७ 


० १० 


१०२ 


०६ ९ 


७ 


००४ 


१०८ 


१०० 


८ 


०६० 


१०८ 


० ८० 


१ ९ ७ 


१०८ 


०८० 


९ 
९ 
९ 


२५ ९ 


१० ९ 


०६० 


०६२ 


१० ९ 


०४० 


८५ 


१६० 


११० 


१०० 


८५ 


०४६ 


११० 


१२० 


८५ 


०३० 


११० 


२०० 


८५ 


१२० 


११० 


० ८० 


८५ 


०६० 


११० 


०८० 


८५ 


०६० 


११० 


०६० 


८६ 


०२० 


११० 


०४० 


८७ 


०१३ 


११० 


० ४० 


८८ 


० १५ 


१११ 


० ४० 


८८ 


०२५ 


१११ 


०४१ 


८ ९ 


० २८ 


११२ 


१२२ 


९ ० 


० ४० 


११३ 


१२० 


९ ५ 


० ९ ५ 


११३ 


०३८ 


९ ६ 


०७२ 


११३ 


१२१ 


९ ६ 


० ९ ० 


११४ 


१०१ 


९ ७ 


१२० 


११५ 


०४१ 


९ ७ 


१०१ 


११५ 


० ४० 


९ ८ अ 


० ११ 


११५ 


०२० 


९ ८ अ 


० ९ 


११६ 


०८० 


९ ८ अ 


० ९९ 


११६ 


० १३ 


९ ८ अ 


० ९९ 


११ ९ 


० ८५ 


९ ८ ब 


१ ९ ० 


११ ९ 


१७० 


९९ 


२६० 


१२० 


००१ 


९९ 


३१० 


१२० 


००१ 


२०० 


१२१ 


००२ 


९९ 
९९ 


२४० 


१२२ 


००२ 


०४० 


१२३ 


००३ 


९९ 
९९ 


१ १० 


१२ ९ 


१२१ 


०६० 


१२ ९ 


१०० 


९९ 
९९ 


० ८५ 


१३० अ 


०६४ 


० ७५ 


१३० अ 


०६३ 


९९ 
९९ 


१६५ 


०८१ 


१३० ब 
१३० 


१०० 


०४५ 


०४० 


१०० 


०४० 


१३० 


०८० 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१३० 


०४० 


१०७ 


०४५ 


१३१ 


००३ 


१०७ 


०४५ 


० ४१ 


१०७ 


O 


१३१ 
१३१ 


३० 
० ४५ 


० ४१ 


१०७ 


१३१ 


०४१ 


१०७ 


०३० 


२११ 


१ १४ 


१०७ 


० ५० 


२१२ 


१०८ 


१०८ 


० ८० 


१२४ अ 


०३३ 


१०० 


एकूण : 


: 


३ ९ ५८ 


०८६ 


०२० 


११६ 


१६० 


१२३ 


११७ 


० ३७ 


१४१ 


११७ 


०३६ 


१५० 


११७ 


०३७ 


१२५ अ 
१२५ एच 
१२५ एफ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ १ 
९ २ 


१८६ 


११७ 


०८१ 


३०० 


११७ 


० ०३ 


२०२ 


११७ अ 


४१२ 


० ८१ 


११८ 


२४८ 


० ८१ 


११८ 


० २० 


१६२ 


११८ 


०७६ 


२ ९ ४ 


११८ 


५२ 


९ ३ 


० ४० 


११८ 


२४ ९ 


९ ३ 


०४० 


११८ अ 


०७३ 


९ ३ 


०४० 


११ ९ अ 


०७३ 


९ ४ 


० ८१ 


१२० अ 


०७३ 


९ ४ 


०५४ 


१२१ अ 


०७२ 


९ ४ 


१ १२ 


१२२ अ 


०७२ 


९ ५ 


०८० 


११ ९ 


० ८५ 


०१६ 


एकूण : 


३८ १६ 


एकूण : 


: 


३४० ९ 


१२५ जी 


० ७६ 


१०३ 


० ४० 


० ८० 


१२५ ड 
१२५ ब 


० ४० 


०७० 


१०३ 
१०३ 


० ४० 


१२५ जे 


०८१ 


१०४ 


० २ ९ 


१२५ क 


०७० 


१०४ 


० २ ९ 


८३ 


२०० 


१०४ 


०४० 


१०४ 


० २ ९ 


एकूण : 


२० १७ 


१६० 


१०५ 
१०५ 


१६० 


एकूण क्षेत्र : 


१३२ ०० 


१०५ 


१३५ 


१०६ 


१०३ 


एकूण ओलिताखालील सिंचन क्षेत्र : 


१३२ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३३ 


अनुसूची - चालू 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०५ . 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


प्रकटन - ३ 


१५५ 


१२६ 


१५५ 


१२६ 


१६१ 


१२१ 


१६२ 


०३८ 


१६२ 


१४० 


१६२ 


०३० 


१६३ 


१५५ 


३ ९ ० 


२०० 


१८१/१ 
१८१/१ 
१८१/२ 
१८१/३ 
१८१/४ 


१७० 


३०० 


१३० 


१ ९ ५ 


१७५ 


१ ९ ५ 


०६० 


१ ९ ५ 


१०० 


क्रमांक ३११ ९ -सिं.व्य.अधिसूचना -३-२०२० : 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीने शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ च्या कलमे 
५,६,७ चा नियम ३ , नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणी वापर 
संस्थेचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी 
मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, 
बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत नकाशाच्या व 
प्रमाणित जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा कार्यालय , 
उपविभाग कार्यालय व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सूचना माहितीसाठी 
प्रसिध्द करीत आहे . 

त्याअर्थी, मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा याद्वारे असेही जाहीर करतो की , यापुढे 
समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही जमीनधारकाचे किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनीस पाणी पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने शेतक -यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
अकोला सिंचन मंडळ , अकोला यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : पेनटाकळी प्रकल्प , ता . मेहकर जि . बुलडाणा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) : ओलांडेश्वर पाणी 

वापर संस्था, ब्रम्हपुरी 
को.प.बं / शाखा/ 
कालवा/वितरीका/ गट नं निहाय सिंचन क्षेत्र 


२५४ 


२०० 


२५४ 


२१२ 


१८३ 


३२० 


१ ९ ३ 


० ८२ 


१ ९ ४ 


१३२ 


१ ९ ४ 


०६६ 


१ ९ ४ 


०६६ 


१ ९ ४ 


०६६ 


१ ९ ५ 


१६० 


१ ९ ५ 


०५७ 


१ ९ ५ 


१२० 


१ ९ ६ 


०७१ 


१ ९ ६ 


०४२ 


१ ९ ७ 


१६२ 


१ ९९ 


०७५ 


जलाशय 


१ ९९ 


००५ 


गट नं 


क्षेत्र 


२०० 


०७१ 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


२०१ 


०२२ 


२०१ 


०४१ 


हे . आर 


२०२ 


२०० 


मौजे ब्रम्हपुरी 


२०३ 


० ९९ 


२०४ 


१ ९ ५ 


१५४ 


०३० 


२०५ 


१ ९ ४ 


ता . मेहकर 


१५४ 


० ९ ० 


पेनटाकळी प्रकल्प , 

, 
जि . बुलडाणा, 
दुधा को . प . ब . उपसा 


२०६ 


१ ९ ५ 


१५४ 


१८० 


२०७ 


१५४ 


०८० 


१ ९ ५ 
१ ९ ६ 


२०८ 


१५४ 


०६० 


२१६ 


०६१ 


अ . - एक - ९ ( १६०३ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२१६ 


०६१ 


२४४ 


१३७ 


२१७ 


० ८१ 


२४४ 


१३७ 


२१७ 


० ८१ 


१८३ 


१३८ 


२१७ 


० ४० 


१८४ 


०४३ 


२१८ 


१७८ 


१८४ 


१२१ 


० ९ १ 


०७३ 


० ९ ५ 


२१ ९ 
२१ ९ 
२१ ९ 
२१ ९ 


१८५/१ 
१८५/१ 
१८५/१ 


००३ 


०४१ 


०२५ 


०५१ 


१८७ 


२३२ 


२१ ९ 


० ८६ 


१८७ 


१२१ 


२१ ९ 


० ९ ६ 


१८७ 


१ ९ ५ 


०४५ 


१८८ 


१५२ 


२१ ९ 
२१ ९ 
२२० 


० ४० 


०२० 


० ५८ 


१ ९ ० 
१ ९ ० 


०२० 


२२१ 


० ३० 


१ ९ १ 


०३६ 


२२१ 


० २ ९ 


० ८३ 


१ ९ १ 


० ५ ९ 


२२२ 
२२३ 
२२३ 


२१० 


१ ९ १ 


० ३५ 


२०० 


१ ९ २ 


१ १० 


२२४ 


० ४५ 


१ ९ २ 


० ४४ 


० ४४ 


१ ९ ३ 


०३३ 


२२५ 
२२६ 


२ १४ 


१ ९ ३ 


० ३ ९ 


० ३६ 


० ४० 


एकूण : 


४ ९ ५६ 


२३३ 
२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 


०६ ९ 
० ६ ९ 


२० ९ 


०४३ 


२०० 


२० ९ 


० ४२ 


० ८३ 


२० ९ 


२३६ 
२३७ 


०४६ 


१०५ 


२१० 


० ५४ 


२३७ 


०७ ९ 


२१० 


० ५४ 


२३७ 


१०५ 


२१० 


० ५५ 


२३८ 


० ९ ३ 


२११ 


००३ 


२३ ९ 


०४० 


२११ 


०६० 


२३ ९ 


०६१ 


२११ 


० ९ 


२४० 


० २६ 


२१२ 


० ८५ 


२४० 


० २५ 


२१२ 


० २५ 


२४१ 


१४२ 


२१४ 


० ५८ 


२४१ 


१४१ 


२१४ 


०४२ 


२४२ 


१४४ 


२१४ 


०२१ 


२४२ 


१४५ 


२४३ 


०५४ 


२१५ 


०२० 


२४३ 


१०० 


२१५ 


० २० 


२४३ 


१२० 


२१५ 


० ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३५ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२१५ 


०७० 


२५३ 


०७५ 


२१५ 


० ४० 


२५३ 


०७५ 


२५३ 


०७५ 


एकूण : 


३४ ६ ९ 


२५३ 


०७५ 


२२६ 


०३ ९ 


एकूण : 


४३२६ 


२२६ 


०८२ 


२२७ 


२६० 


एकूण : 


१७१७८ 


२२७ 


१८० 


२२७ 


०६० 


मौजे -पोखरी 


२२७ 


१५० 


१ 


० ५ ९ 


२२७ 


०८० 


२ 


० ९ ६ 


२२७ 


०८० 


३ 


० १५ 


२२७ 


०६३ 


४ 


० १ ९ 


२२८ 


० ८६ 


०७५ 


२२८ 


२७५ 


०१४ 


२२८ 


२७५ 


६ 


० २६ 


२२ ९ 


१०६ 


७ 


० २० 


२२ ९ 


१०५ 


७ 


०२१ 


२२ ९ 


११५ 


८ 


०२१ 


२३० 


२८३ 


९ 


० ५३ 


२३१ 


० ८१ 


९ 


० ५३ 


२३१ 


०८१ 


१० 


११३ 


२३२ 


०२० 


११ 


००३ 


१२ 


००३ 


एकूण : 


४४ २७ 


१३ 


००१ 


१४ 


००१ 


२४५ 


१३८ 


१५ 


१ १८ 


२४५ 


१३८ 


१५ 


० ८५ 


२४७ 


१५० 


१५ 


० ८५ 


२४८ 


१०६ 


१६ 


१७३ 


२४ ९ 


२४० 


१६ 


०७० 


२४० 


२४ ९ 
२५० 


१७ 


० ७८ 


०७० 


१७ 


० ७८ 


२५१ 


०७८ 


१७ 


० ८३ 


२५२ 


० १५ 


१७ 


० ५ ९ 


२५२ 


१२० 


१७ 


१०७ 


२५२ 


० ७५ 


२० 


० ८२ 


२५२ 


० ८५ 


२५२ 


२० 


० २८ 


१३० 


२५२ 


२० 


०५६ 


०७० 


२५३ 


२२० 


२१ 


०५० 


३६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


२१ 


० ५० 


३२ 


० ८० 


२१ 


१२० 


२१ 


१५० 


एकूण क्षेत्र 


४५ १८ 


२१ 


० ९ ८ 


२१ 


० ९ ८ 


३३ 


१६५ 


३४ 


० ८५ 


एकूण 


२२६१ 


३४ 


१०८ 


३४ 


० ८५ 


२१ 


३५ 


२५ 


२१ 


३५ 


२६ 


० ९० 
० ९ ८ 
० ९ ८ 
०३६ 


२१ 


३६ 


१२२ 


२२ 


३६ 


२२ 


२३ 


१०० 


३७ 


० ४१ 


२४ 


१०६ 


३७ 


१५३ 


२५ 


०३० 


३७ 


० ९ ५ 


२५ 


१७८ 


३७ 


१२० 


२६ 


०४० 


३७ 


० ८२ 


० ५० 


२७ 
२७ 


३८ 


२३८ 


२४४ 


३९ 


० ५६ 


२७ 


२४० 


३ ९ 


० ५६ 


२७ 


२४० 


३ ९ 


० ५५ 


२७ 


० ५० 


४० 


०१ 


२७ 


०५० 


४० 


४० 


२७ 


२४४ 


४१ 


१३० 


२०० 


२८ 
२८ 


४१ 


१२७ 


२०० 


४२ 


०८७ 


२०० 


२८ 
२८ 


४२ 


०६८ 


२१५ 


४२ 


० ४ ९ 


२८ 


०२० 


४२ 


०६० 


२८ 


०२० 


४३ 


०७ 


२८ 


०७ ९ 


४४ 


० ९ ४ 


२ ९ 


१ १० 


४४ 


०० 


१२१ 


२ ९ 
२ ९ 


४५ 


० ७ ९ 


१२३ 


४५ 


० ७ ९ 


३० 


२६० 


४५ 


० ८१ 


३० 


०८१ 


० ४१ 


३० 


२५२ 


४६ 
४६ 


०८१ 


३० 


१०३ 


१७३ 


११६ 


३१ 
३१ 


४६ 
४६ 


० ४० 


१११ 


४७ 


१ १२ 


० ९ ८ 


३१ 
३२ 


१४० 


३२ 


० ८१ 


एकूण क्षेत्र . . 


३६६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३७ 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०६ . 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


प्रकटन - ३ 


४७ 


१४३ 


४७ 


०४४ 


१५३ 


२ ९ ० 


१५३ 


० ५२ 


१५४ 


१६२ 


१५४ 


१२३ 


क्रमांक ३११ ९-सिं.व्य .- अधिसूचना -३-२०२० . - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीने शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ च्या कलमे 
५,६,७ चा नियम ३ , नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणी वापर 
संस्थेचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी 
मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, 
बुलडाणा 

खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत नकाशाच्या व 
प्रमाणित जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा कार्यालय, 
उपविभाग कार्यालय व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सूचना माहितीसाठी 
प्रसिध्द करीता आहे. 


१५५ 


१०० 


१५५ 


० ८१ 


१५५ 


०८१ 


१५६ अ 


० ९ ० 


१५६ ब 


०४५ 


१५६ ब 


०४४ 


१५६ क 


०४४ 


१५६ क 


०४४ 


१५६ 


० ८३ 


१५६ 


० ०६ 


१५७ 


१०० 


१५७ 


१०० 


त्याअर्थी, मी , एस . जी . उमप कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा याद्वारे असेही जाहीर करतो की , यापुढे 
समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही जमीनधारकाचे किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनीस पाणी पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटदारावर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक राहील . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, 
अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : पेनटाकळी प्रकल्प , ता . मेहकर जि . बुलडाणा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) : शिवशक्ती पाणी 

वापर संस्था , पेनटाकळी 


१५७ 


१२५ 


१५८ 


०२२ 


१५८ 


०१२ 


१५८ 


००६ 


१५ ९ 


० २६ 


१६० 


० २६ 


१६१ 


० १४ 


१६१ 


० १० 


चारी / शाखा/ 


१६१ 


०१४ 


कालवा /वितरीका / 


गट नं निहाय सिंचन क्षेत्र 


१६२ 


०१७ 


जलाशय 


१६३ 


००४ 


गट नं 


क्षेत्र 


१६४ 


००४ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१६५ 


० ८२ 


हे . आर 


१६६ 


० ४२ 


मौजे पेनटाकळी 


१६७ 


० ९ १ 


पेनटाकळी प्रकल्प , 


१६७ 


०६० 


ता . मेहकर, 


२१ २७ 


एकूण क्षेत्र . . 


०६० 


जि . बुलडाणा, 


१६७ 
१६७ 


२०० 


१२५ ७५ 


जलाशय उपसा 


१३४ 


एकूण क्षेत्र . 


०६० 


१२६ 


०६० 


एकूण ओलिताखालील सिंचन क्षेत्रा . . 


२ ९ ७५३ 


१५ ९ 


०६० 


१७२ 


०६० 


अ . - एक -१० ( १६०३ ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१३५ 


०६० 


१३५ 


०६० 


२०५ 


०६० 


१७२ 


०६० 


१ ९ ० 


०६० 


१८ 


०६० 


१ ९ ० 


०६० 


१८ 


० ४० 


१८३ 


० २० 


१८ 


०६० 


१८३ 


० ६० 


१८ 


०६० 


१३० ब 


०६० 


१८ 


०६० 


१३० 


०६० 


१८ 


०६० 


१३३ 


०६० 


१ ९ 


०६० 


१३३ 


०६० 


१५० 


030 


१८० 


० ६० 


११७ 


030 


१३४ 


०६० 


११७ 


०६० 


१८५ 


० ४० 


११७ 


०६० 


१७ 


०६० 


११७ 


० ६० 


१७६ 


०६० 


११७ 


०६० 


० ६० 


११७ 


०६० 


१ ९ 
१५८ 


०२० 


११७ 


०६० 


१८८ 


०६० 


११७ 


०६० 


१८८ 


० ६० 


११७ 


० ६० 


१३८ 


० ६० 


१५ ९ 


० ६० 


१३८ अ 


०६० 


१३६ 


०६० 


१३८ अ 


० ६० 


१३२ 


०६० 


१३८ अ 


०६० 


१३८ अ 


०६० 


एकूण . . 


१८ ४० 


१३२ 


०६० 


१३२ 


०६० 


एकूण 


१ ९ ६० 


१८ अ 


०६० 


१६४ 


०६० 


१३२ 


० ६० 


१६४ 


०६० 


१३८ 


० ६० 


१२५ 


०४० 


१६ 


० ६० 


४७ 


०६० 


१६ 


० ६० 


४७ 


०६० 


१६ 


०६० 


४६ 


०६० 


१६८ 


० ६० 


१२५ 


२०० 


१८५ 


०२० 


१२५ 


०६० 


१७ 


०६० 


११६ 


००८ 


१३४ 


०६० 


११ ९ 


०६० 


२४० 


० ४० 


११ ९ 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


११ ९ 


२०० 


३६ 


०६० 


११ ९ 


०६० 


३६ 


०६० 


११ ९ 


०६० 


१८० 


०६० 


१४ ९ 


२०० 


१२५ एफ 


०४० 


१७१ ब 


२०० 


१३० 


०६० 


१७१ ब 


०६० 


१३० 


०६० 


१७१ ब 


०६० 


१३० ब 


०६० 


१३३ 


०६० 


१३० ब 


०६० 


१३६ 


२०० 


१३२ 


०६० 


१६० 


० ६० 


१८८ 


०६० 


१६० 


०६० 


१८८ 


०६० 


१७१ 


२०० 


१८३ 


०२० 


१२५ 


०६० 


१५० 


०६० 


१२५ 


०६० 


१७८ 


०६० 


१२५ 


०६० 


१७० 


०६० 


एकूण 


१८६० 


१७६ 


०६० 


११३ 


२०० 


एकूण क्षेत्रा 


८ ९ ६० 


१८८ 


२०० 


मौजे गजरखेड 


४४ 


२०० 


एकूण क्षेत्र . . 


३३०० 


१५१ 


०६० 


१७२ 


०६० 


१५१ 


०६० 


१५४ 


०६० 


१५१ 


०६० 


१६३ 


०६० 


१५१ 


०४० 


११० 


२०० 


१६४ 


०६० 


१३७ 


०६० 


४८० 


४६ अ 


०६० 


एकूण क्षेत्र 


४६ ब 


० ६० 


१६४ 


०६० 


४६ 


०६० 


१४७ 


०६० 


४६ 


०६० 


१४७ 


०६० 


४६ 


०६० 


४१ 


०६० 


४६ 


० ४० 


३ ९ 


०६० 


११६ 


०६० 


१४८ 


०६० 


१७ ९ 


०६० 


११४ 


०६० 


एकूण क्षेत्र .. 


३६० 


९ १ 


०६० 


९ १ 


०६० 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्रपद १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


२७ 


० ६० 


२२७ 


०६० 


४ 


०६० 


१२० 


०६० 


एकूण 


६० 


१५३ 


०६० 


मौजे पोखरी 


०६० 


१५३ 
१२३ 


२१ 


१४० 


०६० 


२१ 


०६० 


१५६ 


०६० 


एकूण 


३६० 


१५ 


० ८० 


५ 


० ४० 


एकूण 


३४० 


११८ 


०६० 


२६ 


०६० 


१४ ९ 


०६० 


२६ 


०६० 


२०० 


१ ९ ७ 
११६ 


१० 


०६० 


२०० 


११६ 


०६० 


एकूण 


२८० 


एकूण 


५२० 


एकूण क्षेत्र .. 


१४ ८० 


१५४ 


० ५६ 


मौजे थार 


१४८ 


० ५० 


१३ 


०६० 


११० 


०६० 


५२ 


० ६० 


९ ७ 


२०० 


६४ 


०६० 


एकूण 


३६६ 


एकूण 


१८० 


३० 


० ८२ 


३० 


०६० 


२४ ९ 


० ६० 


४२ 


०६० 


एकूण 


१४२ 


२० 


० ६० 


एकूण क्षेत्र .. 


१३६८ 


एकूण 


१८० 


एकूण ओलिताखालील सिंचन क्षेत्र 


१२४ ०८ 


२१ 


० ६० 


४० 


०६० 


१३८ 


०६० 


बुलडाणा : 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० . 


एकूण 


१८० 


एस . जी . उमप , 
कार्यकारी अभियंता, 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग 

, 
बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE . 


